राज्यस्तरीय मंत्रालय इमारतीमधील 
कोरोना (COVID-98) साथरोग नियंत्रण 
कक्षाचे संनियंत्रण. 
महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्र. शाकाजा-११२०/प्र.क्र.४७/२०२०/२२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १७ जून, २०२० 


संदर्भ :- सा.प्र.वि.क्र.शाकाजा-११२०/प्र.क्र.४७/२०२०/२२, दि.१९ मार्च, २०२०. 

प्रस्तावना :- 

मा. मुख्यमंत्री /उपमुख्यमंत्री / आरोग्य मंत्री तसेच मा.मुख्य सचिव व आरोग्य विभागातील संबंधीत अधिकारी 
यांचेमार्फत राज्यातील कोरोना विषाणुमुळे (COVID-98) उदभवणाऱ्या संसर्गजन्य आजारामुळे आरोग्य विषयक 
आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी मंत्रालय इमारतीमध्ये राज्यस्तरावरील नियंत्रण कक्ष तयार करण्यासाठी 
दालन क्र. ६०३, उत्तर बाजू, मंत्रालय मुख्य इमारत हे दालन दि.१९ मार्च, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये तात्पुरत्या 
स्वरुपात वाटप करण्यात आले आहे. सदर ठिकाणी SRT (COVID-92) साथरोग नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात 
आलेला आहे. सदर नियंत्रण कक्षाचे संनियंत्रणाची बाब मा.मुख्यमंत्री यांच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

कोरोना (COVID-98) साथरोग नियंत्रण कक्षातून राज्यातील कोरोना आजाराबाबत राज्यस्तरावर संनियंत्रण 
करण्यात येत आहे. SRA आजारामुळे राज्यातील अत्यावश्‍यक सेवा, आर्थिक, उद्योग, सामाजिक, शैक्षणिक 
इ.सर्वच बाबींसंदर्भात राज्यस्तरावर संनियंत्रण करण्याकरिता मंत्राळयातीळ राज्यस्तरीय कोरोना (COVID-92) 
साथरोग नियंत्रण कक्ष आता मा.मुख्यमंत्री यांच्या नियंत्रणाखाली ठेवण्यात येत असून सदरचा कक्ष हा यापुढे 
मा.मुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयाचा अविभाज्य भाग राहिल. 

सदरहू शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२००६१७१४५५५०५८०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने ण ती 
Pradnya poe 
Prakash Sawant काच 


Date: 2020.06.17 15:04:53 +05'30 


jaharashtra, ou=Genere 
ment, postalCode=400065, 


13648ccfdd9424ee4584da4e7 2f3f6f06dfdéb 


(प्रज्ञा प्र. सावंत ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


०८ Av A -5 


शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-११२०/प्र.क्र.४७/२०२०/२२, 


५. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२. 

६. श्री. राजीव जलोटा (भाप्रसे), अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

७. श्री.भूषण गगराणी (भाप्रसे), प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०.सचिव, मदत व पुनर्वसन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

११.उप सचिव (का.१०), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१२.सार्वजनिक बांधकाम विभाग/प्रशा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१३.गृह विभाग/विशेष शाखा-४, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४.कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर (सा.बां.) विभाग, बांधकाम भवन, २ रा मजला, मर्झबान रोड, 
मुंबई-०१. 

१५.उप अभियंता, दक्षिण उप विभाग, सा.बां.वि., मंत्रालय आवार, मुंबई. 

१६.उप अभियंता, महानगर टेलिफोन निगम लि, मंत्रालय दुरध्वनी सेवा केंद्र, मंत्रालय-३२. 

१७.निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


